गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा 
सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : होअवि-२०२०/प्र.क्र. ३३०/११-अओ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ एप्रिळ, २०२३. 


वाचा :- 


१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.शोअवि- २०१८/ प्र.क्र.१९३/११-अ, 
दि. ३१.८.२०१९. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.शोअवि- २०१८/ प्र.क्र.१९३/११-अ, 
दि. १९.९.२०१९. 

३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.गोमुशोअवि- २०१८/ प्र.क्र.१९३/११-अे, 
दि. २७.०४.२०२१ 

8) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.गोमुहोअवि- २०१८/ प्र.क्र.१९३/११-अ, 
दि. ३.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय 
करतांना होणारे अपघात, विशेषत: पाण्यात FSA मृत्यू होणे, कीटकनाशके हाताळतांना अथवा अन्य 
कारणामुळे होणारी विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्याने किंवा वीज पडणे, उंचावरुन पडून झालेला 
अपघात, सर्पदंश व विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून होणारी हत्या, जनावरांनी खाल्ल्यामुळे अथवा त्यांच्या 
चावण्यामुळे जखमी किंवा होणारे मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात यामुळे मृत्यु झाल्यास किंवा 
अपंगत्व आल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते, अशा 
अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता शासनाकडून रु. २ लाख पर्यंत 
लाभ देण्यात येतो. सदर सुधारित योजने अंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक 
लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शोतकरी व शोतकऱ्याच्या कुटुंबातील 
वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, 
मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्‍ती) असे एकुण २ जणांना गोपीनाथ मुंडे शोतकरी 
अपघात विमा योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर योजना दि. ९ डिसेंबर,२०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. 


२. गोपीनाथ ys saat अपघात विमा योजनेबाबत आता पावेतोचा अनुभव विचारात घेता विमा 
कंपनी, विमा सल्लागार कंपनी यांचेद्वारे योजना अंमलबजावणीत विमा कंपनी कडून वेळेत दावे मंजूर न 
होणे, अनावश्यक त्रुटी काढुन विमा प्रकरणे नाकारणे इत्यादी बाबी निदर्शनास आल्या असून शासन 
स्तरावरुन योग्य पाठपुरावा करुनही विमा कंपनीच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा होताना दिसून येत 
नसल्यामुळे विमा संरक्षित रक्‍कम वारसदारांना वेळेत न मिळाल्यामुळे योजनेचा हेतू सफल होत नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२०/प्र.क्र. 330/99-3 


तसेच शासनाबाबत शेतक-यांचा रोष ओढवतो. या अनुषंगाने प्रचलित गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात 
विमा योजनेमध्ये सुधारणा करुन “गोपीनाथ मुंडे WAS अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” 
राबविण्याबाबत दि.१७.०३.२०२३ रोजी मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन [नणय :- निर्णय :- 


शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे, 
इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरीळ अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य 
कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे बर्‍याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व 
येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची 
परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस/त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता 
राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या 
कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी 
कोणतीही एक व्यक्‍ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकुण २ जणांकरीता “गोपीनाथ मुंडे होतकरी 
अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेच्या प्रयोजनार्थ कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले १ सदस्यांमध्ये 
आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, For व अविवाहीत मुलगी यांचा समावेश ग्राह्य धरण्यात येईल. 


३. कृषिगणनेनुसार निर्धारित केलेल्या वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून 
नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य असे एकुण २ जणांकरीता गोपीनाथ मुंडे 
शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत GSTS लाभ अनुज्ञेय असतील:- 


अपघाताची बाब आर्थिक सहाय्य 
१) अपघाती मृत्यू रुपये २,००,०००/- 
२) अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे रुपये २,००,०००/- 
३) अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे रुपये २,००,०००/- 
४) अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे रुपये १,००,०००/- 


४. सदर योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसांच्या २४ 
तासांसाठी ही योजना लागू राहील. या कालावधीत वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक 
खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य यापैकी कोणत्याही व्यक्तिला 
केंव्हाही अपघात झाला किंवा अपंगत्व आले तरीही ते या योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र राहतील. 


५. सदर योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने / शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही 
सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२०/प्र.क्र. 330/99-3 


योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभार्थी गोपीनाथ मुंडे होतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत 
लाभास पात्र ठरणार नाहीत. 


६. सदर योजनेअंतर्गत पात्रतेसाठी १) रस्ता/रेल्वे अपघात २) पाण्यात बूडून मृत्यू ३) जंतूनाऱके 
हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा ४) विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेळा अपघात. ५) वीज 
पडून मृत्यू ६ खून ७ उंचावरुन पडून झालेला अपघात ८) सर्पदंश व विंचुदंश ९) नक्षळाईटकडून झालेल्या 
हत्या १० जनावरांच्या खाल्ल्यामुळे / चावण्यामुळे जखमी/ मृत्यू 99) बाळंतपणातील मृत्यू १२) दंगल १३) 
अन्य कोणतेही अपघात, या अपघातांचा समावेश असेल. 


७. तसेच योजनेमध्ये १) नैसर्गिक मृत्यू २) विमा कालावधीपुर्वीचे अपंगत्व ३) आत्महत्येचा प्रयत्न, 
आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करुन घेणे ४ गुन्हयाच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन 
करतांना झालेला अपघात ५) अंमली पदार्थाच्या अमलाखाली असतांना झालेला अपघात ६) भ्रमिष्टपणा 
७ शरीरातर्गत रक्‍तस्राव ८) मोटार शर्यतीतील अपघात ९) युध्द १०) सैन्यातील नोकरी ११) जवळच्या 
लाभधारकाकडून खून याबाबींचा समावेश असणार नाही. 


८. गोपीनाथ मुंडे शोतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत लाभ प्राप्त होणेसाठी 
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्‍यक आहे :- 

१) ७/१२ उतारा 

2) मृत्यूचा दाखला 

3) MAHA वारस म्हणून गावकामगार तलाठ्याकडील गांव नमुना नं. ६- क नुसार मंजूर 
झालेली वारसाची नोंद. 

४ शेतक-याच्या वयाच्या पडताळणी करीता शाळा सोडल्याचा दाखला / आधारकार्ड / 
निवडणूक ओळखपत्र. ज्या कागदपत्रा आधारे ओळख/वयाची खात्री होईल असे कोणतेही 
कागदपत्रे. 

५) प्रथम माहिती अहवाल / स्थळ पंचनामा / पोलीस पाटील माहिती अहवाल 

६) अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे 


अपघाताच्या स्वरुपानूसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे 


अ.क्र अपघाताचे स्वरुप आव्यक कागदपत्रे 

हि रस्ता/रेल्वे अपघात garde पंचनामा, पोस्ट ares अहवाल, विमा संरक्षित 
व्यक्ती वाहन चालविताना अपघात झाल्यास त्याचा मोटार 
वाहन परवाना. 


२  । पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू ge पंचनामा, पोस्ट मोर्टम अहवाल, बुडून बेपत्ता 
झाल्यास फक्त प्रथम माहिती अहवाल व acta बंधपत्र 
आव्यक. 

३  । जंतूनाशक अथवा अन्य |इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट ACH अहवाल, रासायनिक 
कारणामुळे विषबाधा विश्लेषण अहवाल (व्हिसेरा अहवाल). 

४ | विजेचा धक्का अपघात ।इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टम अहवाल. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२०/प्र.क्र. 330/99-3 


५ | विज पडून मृत्यू इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टेम अहवाल. 

६ ।खून इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट ACH अहवाल, रासायनीक 
विश्लेषण अहवाल (व्हिसेरा अहवाल), दोषारोप पत्र 

७ | उंचावरून पडून झालेला |इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट HICH अहवाल, पोलिस अंतिम 
मृत्यू अहवाल. 

८ सर्पदंश/ विचू दंश इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट Aca अहवाल, वैद्यकीय उपचारा 
पुर्वीच निधन झाल्याने पोस्ट मॉर्टेम झाळे नसल्यास या 
अहवालातून सूट मात्र वैद्यकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र 
शासकीय आरोग्य केंद्र अधिका-याकडून प्रतिस्वाक्षरीत असणे 
आव्यक. 

नक्षलवाद्याकडून इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट ACH अहवाल, नक्षलवादी 

‘ झालेल्या हत्या हत्येसंदर्भातील कार्यालयीन कागदपत्र 
र ० जनावरांच्या हल्ल्यामुळे / चावण्यामुळे जखमी / मृत्यू 

अ) जनावरांच्या चावण्या- औषधोपचाराची कागदपत्रे 

मूळे रेबिज होऊन मृत्यू 

ब) जखमी होऊन मृत्यू ।इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टम 

क) जनावरांच्या हल्ल्यात क्षतीपूर्ती बंधपत्र आवश्‍यक 

Te Slat ठाव न मिळणे 

a बाळंतपणातील मृत्यु बाळंतपणात मृत्यु झाला असलेबाबत वेद्यकोय अधिका-याचे 
प्रमाणपत्र शासकीय आरोग्य केंद्र अधिका-याकडून 
प्रतिस्वाक्षरीत केलेले 

१२ | दंगल SRE पंचनामा, पोस्ट मोर्टम अहवाल, दंगली बाबतची 
कार्यालयीन कागदपत्रे. 

१३ | अन्य कोणतेही अपघात ।इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टम अहवाल, पोलिस अंतिम 
अहवाल. 

१४ | अपंगत्वाच्या लाभाच्या ।१) अपंगत्व अथवा अवयव निकामी होण्याचे कारणाबाबचे 
पुराव्यासाठी सादर डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र अथवा दवाखान्याच्या नोंदी 
करावयाची कागदपत्रे ।२) प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र/ जिल्हा शल्य चिकित्सक 

यांचे प्रतिस्वाक्षरीसह कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र 


टिप-:१) वरील कागदपत्र मुळ किंवा राजपत्रित अधिकारी यांनी सांक्षाकीत केलेले अथवा स्वयंसाक्षांकीत 
असल्यास ग्राह धरण्यात येईल. 
२) मृत्यू कारणाची नोंद सक्षम प्राधिका-याने स्पष्ट केली असल्यास रासायनिक विश्लेषण अहवाल 
(व्हिसेरा अहवाल) या कागदपत्रांची आवश्‍यकता राहणार नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२०/प्र.क्र. 330/99-3 


९. जेव्हा होतक-यांचे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास येईल तेव्हा संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी / 
शेतक-यांचे वारसदार यांनी सर्व निर्धारीत कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषि अधिकारी 
यांचेकडे ३० दिवसाच्या आंत सादर करावा. यासाठी कृषि विभागाच्या सर्व क्षेत्रिय अधिकारी/ कर्मचारी 
संबंधितांना मार्गदर्शन करतील. 


१०. अपघातग्रस्त होतकऱयाबाबत प्राथमिक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सखोल चौकशी करण्यासाठी 
संबंधित महसूल अधिकारी, पोलिस अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष भेट देवून 
तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल तहसिलदार यांना घटना झाल्यापासून ८ दिवसांच्या आत सादर 
करावा. 

११. तालुका कृषि अधिकारी यांनी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन पात्र असलेले विमा 
प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांचेकडे सादर करावा. 


१२. तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीमध्ये ३० दिवसाच्या आत संबंधित 
शेतकरी / शेतकरी कुटुंबाच्या वारसदारांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येवून संबंधित तालुका कृषि 
अधिकारी यांचेमार्फत संबंधित अपघातग्रस्त होतकरी/वारसदारांच्या बँक खात्यात ECS द्वारे निधी अदा 
करण्यात येईल. 
१३. गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्राह अनुदान योजनेअंतर्गत वारसदाराची निवड 
पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल- 
१)अपघातग्रस्ताची पत्नी/अपघातग्रस्त स्त्रीचा पती २)अपघातग्रस्ताची अविवाहित मुलगी 
३)अपघातग्रस्ताची आई ४)अपघातग्रस्ताचा मुलगा ५)अपघातग्रस्ताचे वडील ६)अपघातग्रस्ताची 
सून ७अन्य कायदेशीर वारसदार. 


१४. गोपीनाथ मुंडे TAH अपघात सुरक्षा सानुग्राह अनुदान योजनेअंतर्गत शहोतकरी/वारसदारास 
तातडीने मदत मिळणेसाठी तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती स्थापन करुन 
जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अपिलीय समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. सदर समितींची रचना व कार्य खालीलप्रमाणे आहेत:- 

अ) तालुका स्तरावरील समिती:- 


१) तहसीलदार : अध्यक्ष 
२) गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती) : सदस्य 
३) वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक (पोलीस) : सदस्य 
४ जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा प्रतिनिधी : सदस्य 
५ सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचा प्रतिनिधी : सदस्य 
६) तालुका कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२०/प्र.क्र. 330/99-3 


तालुका स्तरीय समितीची पार पाडावयाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या :- 
१. योजनेसंबंधित प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे व प्रतिमहा बैठक घेणे. 
२. योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन प्राप्त प्रस्तावांना मान्यता देणे. 
३. विमा प्रस्तावातील कागदपत्रांच्या त्रुटी पुर्ततेसाठी संबंधित यंत्रणांना सूचना देणे. 
४. आवश्यकतेनुसार तक्रारींची पडताळणी करुन जिल्हास्तरीय समितीस शिफारस करणे. 


ब) जिल्हास्तरीय जिल्हा अपिलिय समिती :- 


१) जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष तथा अपिलिय अधिकारी 
२) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सदस्य 

३) अतिरिक्‍त पोलीस अधिक्षक : सदस्य 

४) जिल्हा शल्य चिकित्सक : सदस्य 

५) जिल्हा आरोग्य अधिकारी : सदस्य 

६) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी : सदस्य 

७) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव 

जिल्हास्तरीय समितीचे कार्य 


१. तालुका स्तरीय समितीने यांनी घेतेलेला निर्णय शेतकऱ्यांस/वारसदारास मान्य नसल्यास यासंदर्भात 
समाधानकारक तोडगा काढणे. 

२. समितीची त्रेमासिक बैठक घेण्यात यावी त्यामध्ये जिल्हयातील प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. 

३. योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करण्याबाबत लाभार्थी अथवा शासकीय यंत्रणांमध्ये 
विवाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत समाधानकारक तोडगा काढणे. 

४. कागदपत्रांचे पूर्ततेसाठी प्रलंबित प्रकरणाबाबत आवश्‍यक कागदपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत 
संबंधित यंत्रणांना सूचना देणे. 


१५. सदर योजनेचे सनियंत्रण करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (कृषि) यांचे 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत असून त्याची रचना व कार्य खालीलप्रमाणे 
असतील :- 


१) अ.मु.स/प्रधान सचिव /सचिव (कृषि) : अध्यक्ष 
2) अ.मु.स/प्रधान सचिव /सचिव (महसूल) : सदस्य 
३) अ.मु.स/प्रधान सचिव /सचिव (मदत व पुर्नवसन) : सदस्य 
४) अ.मु.स/प्रधान सचिव /सचिव (नियोजन) : सदस्य 
५) अ.मु.स/प्रधान सचिव /सचिव (गृह) : सदस्य 
६) अ.मु.स/प्रधान सचिव /सचिव (वित्त) : सदस्य 
७) अ.मु.स/प्रधान सचिव /सचिव (आरोग्य) : सदस्य 
८) आयुक्त (कृषि) : सदस्य 
९) सहसचिव/उपसचिव (कृषि) : सदस्य सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२०/प्र.क्र. ३३०/११-ओ 


राज्यस्तरीय समितीची कार्ये:- 
१. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे. 
२. योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी येणाऱ्या विविध अडचणींच्या संदर्भात विचार विनिमय करुन निर्णय 
घेणे. 
३. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सहामाही आढावा घेणे. 


१६. गोपीनाथ मुंडे शोतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत दरवर्षी विमा दावे 
संख्येनुसार आयुक्‍त (कृषि) यांच्यामार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


१७. प्राप्त निधीमधुन ३ टक्के रक्‍कम प्रशासकीय खर्चासह आवऱयकते नुसार वित्त विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांनुसार बाह्यस्थ संस्थेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या खर्चासाठी असेल. 


१८. सदर योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त, कृषि यांची राहील. 
तसेच आयुक्त (कृषि) योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक ३ महिन्यास आढावा घेऊन त्याबाबचा प्रगती 
अहवाल शासनास सादर करणे बंधंनकारक राहील. 


१९. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरीता आयुक्‍त (कृषि) यांना पर्यवेक्षक व संनियत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२०. प्रस्तुत योजनेबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सुचना आयुक्‍त (कृषि) यांनी निर्गमित कराव्यात. 


२१. “गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” आवड्यकतेनुसार प्रथम ३ वर्षे 
राबविण्यात येईल. तदृनंतर सदर योजनेचे मुल्यमापन करुन योजना पुढे सुरु ठेवायची की विमा योजना 
राबवावी याचा निर्णय घेण्यात येईल. 


२२ सदरील शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
अनुक्रमे क्र. ३८१/का.१४३१, दि.१८.११.२०२२ व क्र. ३५८/२०२२/व्यय-१, दि.०२.१२.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०४१९१८३३१५२७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH 


SA RITA RIS HI DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 


BANDEKAR DESHMUKH == : 
(सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


५१67६९: 
NDEKAR DESHMUKH. 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


0858188296 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२०/प्र.क्र. 330/99-3 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

५. सर्व मा.विधानसभा / मा. विधानपरिषद सदस्य 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्रालय,मुंबई ३२ 

७. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

८. अपर मुख्य सचिव (महसूल ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

९. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.अप्पर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१३.प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.महासंचालक, माहिती व ज नसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ) प्रसिध्दीच्या 
विनंतीसह. 

१५.सर्व विभागीय महसूल आयुक्त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 

१६.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी 

१९.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२२.सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

२३.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 

२४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), नागपूर 

२६.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

२७.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

३०.सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३१.सर्व तहसिलदार 

३२.सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

३३.निवडनस्ती, कार्यासन 99-31. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


